मार्टिन ल्यूथर किंग 


सँडलबॅक , मराठी : सुशील मेन्सन 


मार्टिन ल्यूथर किंग 


सँडलबॅक, मराठी : सुशील मेन्सन 


एक दिवस 
मीसुद्धा असंच 
भाषण करेन . 


मार्टिन ल्यूथर 
किंगला आपल्या 
वडिलांची प्रवचने 
ऐकायला आवडत 
असे. त्यांचे वडील 
। पाद्री होते . ते 
लोकांना ताठ मानेने 
जगायला शिकवत. 


मी अशा राष्ट्राचं स्वप्न 
पाहातो जिथे माझ्या 
मुलांची कदर त्यांच्या 
त्वचेच्या रंगावरून नाही 
तर त्यांच्या चरित्रावरून 

ठरेल . 


मार्टिन ल्यूथर किंग भविष्यात एक प्रभावी वक्ता बनले. वॉशिंग्टन डी . सी . 
येथे सुमारे दोन लाख लोकांच्या समदायासमोर त्यांनी भाषण केले . 

कोट्यवधी लोकांनी त्यांना टिव्हीवर ऐकले आणि पाहिले . 


1. सुरुवातीची वर्षे 


मार्टिन ल्यूथर किंग 
यांचा जन्म 15 जानेवरी 
1929 मध्ये जॉर्जिया 
राज्यातील अटलांटा येथे 
झाला. त्यांचे पिता 
बॅप्टिस्ट चर्चचे पाद्री 
होते . 


मार्टिनचा अधिकतर वेळ 
आपल्या भावंडांसोबत 
खेळण्यात जाई . 


तू न्यूजपेपर 
का विकतोयस ? 


यातून मी पुस्तकं 
विकत घेतो. जेवढा 

खर्च, तेवढीच 
कमाईसुद्धा हवी ना ! 


आईबापांनी त्याला शिकवले होते की 
एकमेकांवर प्रेम करणे हेच जगातील 
सर्वात महत्त्वाचे मूल्य आहे . 


तुमचे आजोबा आफ्रो 
अमेरिकन मुलांसाठी शाळा 
उघडणार होते . एका 
न्यूजपेपरने त्यांच्यावर टीका 
केली. मग काळ्या लोकांनी 
त्या न्यूजपेपरवर बहिष्कारच 
टाकला. 


छोट्या वयातच मार्टिनने 
अटलांटा जर्नल नावाचे वृत्तपत्र 
विकण्यास सुरूवात केली. 

समा 
परिवाराकडून 
मार्टिनला आपल्या 
कुटुंबाचा इतिहास , 
बायबल आणि 
सामाजिक एकजूट 
यांचे आपल्या 
आयुष्यातील महत्त्व 
उमगले. 


सहा वर्षांचा असतानाच मार्टिनने वर्णभेदाचे चटके 
त्याची आई त्याला समजावत असे : 
नेहमी लक्षात ठेव , 
तू इतरांसारखाच 
छान आहेस. 


मार्टिनच्या एका गोऱ्या मित्राच्या 
आईने त्याला बजावले की आफ्रो 
अमेरिकन असल्यामुळे त्याला या 
घरात येण्यास मनाई आहे . 


मार्टिनच्या आईने त्याला गुलामी 
प्रथेविषयी सांगितले. गलामीच्या 
काळात अमेरिकेत काळ्या लोकांचे 
जगणे मुश्किल होते . 


मार्टिनचे वडील 
कुटुंबासोबत 
शेतात मेहनत 
करत. 


EBENEZERJI 
BAPTIST 
GHURCH 


सोळाव्या वर्षी 
मार्टिन दिवसा 
रेल्वे यार्डात काम 
करू लागला 
आणि रात्री 
शाळेत जाऊ 
लागला. 
शेवटी एकदाचा 
तो पाद्री बनला. 


ए पोरा , तुझं 
लायसन्स दाखव . 


मी पोरगा नाही. 
प्रौढ माणूस आहे . 


ही तुझी जागा नाही , तू उद्धटपणे 
| पाठीमागे जा . वागतोयस. 

आम्ही इथे 
काहीही खरेदी 
करणार नाही . 


मार्टिनचे वडील खरं बोलायला घाबरत नसत . 


उठ ! नाहीतर 
पोलीसांना 
बोलावेन . 


मार्टिन एका वक्तृत्व 
स्पर्धेत भाग घेण्यास 
गेला. बसमध्ये गर्दी 
होती. ड्रायव्हरने 
मार्टिनला त्याची 
सीट गोऱ्या 
माणसाला देण्यास 
सांगितले. पण 
मार्टिन उठला नाही. 


मग मार्टिनने बसमधून दोन तास 
उभ्याने प्रवास केला. 


पंधराव्या वर्षी त्याला मोरहाउस 
कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला . 


सतराव्या वर्षी मार्टिनने प्रथमच धार्मिक 
प्रवचन दिले. अठराव्या वर्षी तो सहाय्यक 
पाद्री बनला. एकोणिसाव्या वर्षी त्याला 
कॉलेजची स्नातक पदवी मिळाली . 


मी गोऱ्यांच्या 
रेस्टॉरंटमध्ये बसलोय . 
खरं वाटत नाहीए! 


1948 साली मार्टिन 
पेनिसिल्व्हानियाला 
एक धार्मिक व्याख्यान 
देण्यासाठी गेला. शंभर 
विद्यार्थ्यांच्या वर्गात 
तो एकटाच आफ्रो 
अमेरिकन होता . 


हो , आफ्रो 
अमेरिकन 
लोक इथे 
सर्वत्र फिरू 
शकत नाहीत. 


1951 साली मार्टिनला क्रॉसर युनिव्हर्सिटीतून पोस्ट -ग्रॅज्युएट 
पदवी मिळाली. सोबत बोस्टन युनिव्हर्सिटीकडून स्कॉलरशीप 

मिळाली. बोस्टनमध्ये त्याची भेट कोरेटा स्काँटशी झाली. 
कोरेटा स्कॉटच्या वडिलांचा लाकड मार्टिनसारखं कोरेटानेही तिच्या 
कापण्याचा छोटासा कारखाना होता . बालपणी वर्णभेदाचा जाच सहन केला 

| होता. 
माफ करा, हा कारखाना 

यातून तुझं 
मला विकायचा नाही . 

पायीपायी चालत गाणी गुणगुणत 

जायचा कंटाळा येतो. ज 
नकसानच 

जाईल . 
होईल. 


मोठ 


रविवारी स्कॉट कुटुंबिय चर्चमध्ये 
गेले तेव्हा त्यांच्या कारखान्याला 
आग लागली. 


कोरेटाने ओहायोच्या अँटिओक 
कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. 


ती अतिशय गोड 
गात असे . तिला 
न्यू इंग्लंडच्या 
संगीत कॉलेजमध्ये 
शिकण्यासाठी 
स्कॉलरशीप 
मिळाली . 


वरचा मजला 
टापटीप ठेवलास 
तर तुझा नाश्ता 
आणि झोपण्याची 
सोय करेन. 


मला संगीतात 
करियर 
करायचंय . 
आणि मला 
संदर , गोड 
गळ्याच्या 
मुलीशी 
लग्न 
करायचंय. 


कोरेटा मार्टिनवर 
प्रेम करू लागली. 
लग्नानंतर 
मार्टिनच्या 
इच्छांनाच प्राधान्य 
द्यावे लागेल, हे ती 
जाणत होती. 


मार्टिन , त्याचे वडील आणि कोरेटा या तिघांची तीन वेगवेगळी 
देशाच्या उत्तर 

स्वप्ने होती . 
भागात संधी 

दक्षिण भागात 
आहे गाण्याची. 

माझं स्वत: चं 
तिथे जाऊ . 

चर्च असेल. 


मार्टिन अटलांटामध्ये 
धार्मिक प्रवचन देईल . 


ते बोस्टनला 
परतणार का ? 


18 जून 1953 रोजी , 
मार्टिन आणि कोरेटा 
यांचे अलाबामा येथे 
लग्न झाले. 


हो , कोरेटा 
तिथे संगीत 
शिकेल आणि 
मार्टिन 
डॉक्टरेटचा 
अभ्यास करेल. 


पंचविसाव्या वर्षी मार्टिन 
मॉन्टगोमेरीच्या डेक्स्टर अवेन्यू 
चर्चमध्ये पाद्री बनला. 


मॉन्टगोमेरीमध्ये मार्टिनची भेट 
| रेव्हरंड राल्फ अबर्नथीशी झाली. 

तू खूप वेगळा 
आहेस . तुला चक्क 
शिकायला आवडतं ! 


तुम्ही 


नक्कीच 
गंमत 
करताय ! 


तुझं चर्च! अभिमान 
वाटतो मला तुझा. . 


तु तिथे गाशील 
तेव्हाच मला 
समाधान वाटेल. 


2. बसवर बहिष्कार 


भेद म्हणजे लोकांची 
मागणी. कळपातील 
च्या मेंढरांना पांढऱ्या 
रांपासून वेगळं 
ण्यासारखंच आहे हे ! 
किंग अलाबामात 
ले तेव्हा वर्णभेदाचे 
यम कडक होते . 


बागेत फक्त गोऱ्या 
लोकांची मलंच 
जाऊ शकतात. 


थे काळ्या लोकांना / 
वेश नाही . 


म्ही पुढच्या दाराने आत येऊ 
कत नाही . 

काळे लोक मागच्या 
दाराने आत शिरत 
आणि बाल्कनीत बसत 


ही शाळा फक्त 
गोऱ्यांसाठीच आहे. 


SPETI 


हॉटेलमध्ये फक्त गोऱ्यांनाच 
जेवण मिळतं . त्यांचे नोकर 
किचनमध्ये जेवतात . 


काही गोरे लोक काळ्या 
लोकांना "जिम - क्रो " 
म्हणत . "जिम- क्रो " 
नियम पिण्याचे पाणी, 
शौचालये, बस अशा 
ठिकाणी लागू होत . या 
नियमांनी वर्णभेदाचे 
अस्तित्व राखले होते . 


VIAT 


1863 साली अब्राहम लिंकनने गुलामगिरी 
संपवली. पण तरीही आफ्रिकन - अमेरिकन लोकांना 
नागरिक म्हणून सन्मानाने वागवले जात नसे . 
गोऱ्या माणसाच्या 

माझ्याकडे 
सहीची शिफारस 

कॉलेजची 
आणा. मगच तुम्ही 

पदवी आहे . 
वोटिंग करू शकता. 


त्याला 
काहीच 
किंमत 
नाही इथे. 


दक्षिण अमेरिकेने आफ्रो - अमेरिकन 
लोकांना निवडणुकीपासून दूर 
ठेवण्यासाठी स्वत: चे नियम बनवले . 


आफ्रिकन - अमेरिकन माणसाला 
नोकरी मिळणेही कठीण होते. 


MANCIVINRIT 


त्यांनी माझं 
काही ऐकूनच 
नाही घेतलं . 


कोर्ट नेहमी काळ्या 
लोकांनाच दोषी 
ठरवतं . 


काळजी करू नकोस . आपण गोरे आहोत . 
पोलीस आपल्याला त्रास देणार नाहीत . 


आपण पुढच्या 
सीटचे पैसे भरले 
तरी मागे बसा 
म्हणतायत , हे 
योग्य नाही . 


हो , कधीतर ड्रायव्हर आपल्याकडून 
पैसे घेतो आणि आपल्या तोंडावर 
दरवाजा बंद करून निघन जातो . 


आफ्रो- अमेरिकन लोकांना बसच्या मागच्या दाराने चढावे । 
लागे. मागच्या पाच रांगांमध्ये कुणी गोरा माणूस बसलेला 

नसेल तरच ते त्यावर बसू शकत. 
गोऱ्या 

रोजाने सीटवरून उठण्यास नकार दिला . 
माणसाला बसू Om 

मग ड्रायव्हरने पोलिसांना बोलावले . 
द्या . तुम्ही मागे 
उभे राहा . 

तू या शहराचे 
नियम मोडतेयस. 


1 डिसेंबर 1955 रोजी रोजा पार्क्स 
दिवसभराच्या कामाने दमून निघाली. 
मॉन्टगोमेरीत एका बसमध्ये ती 
चढली. 


रोजा पार्क्सला अटक 
झालीय . सोमवारी 
कणीही काळा माणूस 
मॉन्टगोमेरीच्या 
बसमध्ये चढणार 
नाही . 


डॉ . किंगने सर्व 
आफ्रो- अमेरिकन 
लोकांना याबाबत 
पत्रे लिहन 
कळवले . 
विद्यार्थ्यांनी ही पत्रे 
लोकांपर्यंत 
पोहोचवली . 


मोलकरणीने मला 
वाचायला दिलेलं पत्र 
न्यूजपेपरकडे 
पाठवायला हवं . 


पत्र न्यूजपेपरमध्ये छापून आले. 
आफ्रो - अमेरिकन लोकांनी बसवर 
टाकलेल्या बहिष्काराची बातमी 
सर्वत्र पसरली . 


मार्टिन , हे बघ! 
बहिष्कार यशस्वी 
झाला. बस 
मोकळ्याच 
धावतायत . 


डिसेंबर 5, सोमवारी कुणीही आफ्रो 
अमेरिकन बसमध्ये चढला नाही . 


कायदा मोडल्याबद्दल रोजा पार्क्सला 
दंड भरावा लागला . 


घोड्यावर 
बसता? 


नको. 


दंडाविरुद्ध मी 
अपील करेन . 


त्याच दिवशी 
एक नवीन 
संघटना 
उदयाला आली. 


याला मॉन्टगोमेरी 
इम्प्रूव्हमेंट 
असोसिएशन ( MIA) 
म्हणू. 


डॉ . किंगना संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून 
निवडले . सदस्यांची नावे गुप्त ठेवावीत , 
अशी सूचना कणीतरी केली. 


नाही , आपलेही 
हक्क आहेत , हे 
जगाला कळू दे . 


त्या रात्री त्यांची 
चर्चमध्ये मीटिंग 
झाली. चर्च पूर्ण 
भरला होता आणि 
बाहेर 4000 लोक 
उभे होते . 


आम्हाला समान वागणूक 
हवी. जो बसमध्ये पहिला 
चढेल तो कोणत्याही सीटवर 
बसेल. बसमध्ये ड्रायव्हर 
म्हणून काळे लोक नेमावेत. 


मीटिंगमध्ये डॉ . 
किंग सर्वात आधी 
अहिंसा या 
विषयावर बोलले. 


आम्ही चूकीचे कायदे 
मानणार नाही. बहिष्कार 
चालू ठेवू . पण सगळं 
शांततेत! येशू शत्रूवरही 
प्रेम करा म्हणतो. 


पण शेवटी हिंसा भडकलीच. 
डॉ .किंगच्या घरावर बाँब पडले. त्यांनी 
भडकलेल्या लोकांना शांत केले . 
शांत व्हा . आपण 
सुरक्षित आहोत . 
आपापल्या घरी जा . 


डॉ . किंग काही 
कामासाठी 
मॉन्टगोमेरीतच 
राहिले . 


पपा , तुम्ही 
उगाच चिंता 
करता. 


तुझ्या जीवाला धोका आहे . 
लगेच अटलांटाला परत ये . 


ते एलिनॉर 
रुझवेल्ट आहेत . 


तिथे हॉलीवुडचे 
फिल्मी तारे आणि 
अनेक प्रसिद्ध लोक 

आहेत. 


संपूर्ण देशातून पैसा 

गोळा झाला . 
बहिष्कार सुरू राहिला . 

मॉन्टगोमेरीतील 
व्यापाऱ्यांनी तक्रार केली. 
न्यूजपेपर , टीव्ही , पत्रके 
यांच्यामुळे MIA प्रसिद्ध 
झाली. मे महिन्यात 

न्यूयॉर्क शहराच्या 
मॅडिसन स्क्वेअर भागात 
आफ्रो - अमेरिकन लोकांनी 
एक मुक्ती मोर्चा काढला. 


मॉन्टगोमेरीच्या अधिकाऱ्यांनी आफ्रो डॉ . किंग या बहिष्कार आंदोलनाचे 

अमेरिकन लोकांनी स्वत : साठी सुरू | नेता होते . त्यामुळे त्यांना कोर्टात 
केलेल्या वाहतुकीला बेकायदेशीर ठरवले. हजर राहावे लागले. निकाल त्यांच्या 
कोर्टात याचा निकाल लागला. 

बाजूने लागला. 
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने पब्लिक ट्रान्सपोर्टमध्ये 

वर्णभेद मानणे बेकायदेशीर ठरवले . 


मॉन्टगोमेरीमध्ये आफ्रो- अमेरिकन लोकांनी सुप्रीम कोर्टचा निकाल पोहोचण्याची 
वाट बघितली. दरम्यान बसमध्ये शांतपणे कसे वागावे, याचा शाळा आणि 
चर्चमध्ये त्यांनी सराव केला. 
दंडावर पांढरा 

| नेहमी नम्रतेने बोला. 
पट्टा असलेले 

| " कृपा करून " किंवा 
लोक गोरे आहेत. 

" माफ करा" अशी 
वाक्ये म्हणा. 


|तिथे बसू नकोस ! 


नाही नाही , 
त्यांना मारू 
नका. राग 
आवरा . 


गुड मॉर्निंग, किंग! 
आपलं स्वागत आहे. 


मग 12 डिसेंबर 
1956 रोजी एक 
वर्षापेक्षा जास्त 
चाललेला 
बसवरचा 
बहिष्कार संपला. 


3. धरणं , आंदोलन आणि मुक्ती 


जेव्हा आफ्रिकेतील गोल्ड- कोस्ट (घाणा) देश ब्रिटनपासून मुक्त झाला 

तेव्हा डॉ . आणि मिसेस किंग तिथे गेले . 
आता काळे आता आफ्रिकी 
लोक आपल्या अमेरिकन या नव्या 

जमिनीचे देशाला तांत्रिक 
मालक आहेत. मनुष्यबळ पुरवू 

शकतात. 


मॉन्टगोमेरीतल्या | हो तर , त्यासाठी तर 
बहिष्काराबद्दल | सगळं जग तुमचा 
ऐकलंय तुम्ही ? | आदर करते . 


काही नेत्यांनी साउदर्न ख्रिश्चन 
लीडरशिप कॉन्फरन्स ( SCLC ) 
स्थापन केली . 

आपण उत्तर आणि 
पश्चिमेच्या काळ्या 
लोकांनाही सोबत घेऊ . 


द नॅशनल असोसिएशन फॉर द 

अॅडवान्समेंट ऑफ कलर्ड पीपल 
( NAACP ) ने वॉशिंग्टनमध्ये एक प्रार्थना 
रॅली काढली. त्यात तीस हजार लोक 
होते . डॉ . किंग सर्वात शेवटी बोलले . 


| वोटिंगचा हक्क दिला 
तर आम्ही न्यायसंगत 
____ कायदे बनवू. 


भाषणानंतर लोकांनी खुप 
टाळ्या वाजवल्या . त्यांना 
डॉ . किंगकडून आणखी 
ऐकायचे होते . डॉ . किंग 
त्यांचे नेता होते. ते येशू 
आणि गांधी यांचा मार्ग 

अनुसरत होते . 


*a 


aaaaaaaaaaaaaaaa 


1959 मध्ये डॉ . आणि मिसेस किंग 
महात्मा गांधींच्या भारतात आले . 


ते प्रथम पंतप्रधान नेहरूंना भेटले . 


तुम्ही गांधींना आमच्यापेक्षा 

जास्त ओळखता. 


गांधीजी समुद्रातून 
मीठ काढण्यासाठी 
शेकडो मैल चालले. 
मीठाच्या अन्याय्य 

कायद्याविरुद्ध 
त्यांनी शांततापूर्ण 
आंदोलन केले . 


हिंसा न करता 
त्यांनी देशाला 
इंग्रजांपासून मुक्त 

केले. 


r 


आता डॉ . किंग एकतीस वर्षांचे होते . काही लोक त्यांची स्तुती करत तर 

काही टीका करत . ते पूर्ण वेळ SCLC चे काम करू लागले . 
जानेवारी 1960 मध्ये ते आपला चर्च सोडून अटलांटाला गेले . 


| कम्युनिस्ट ! 


काळा 
गांधी. 


गोऱ्या लोकांना आपण 
हिंसेने नव्हे तर प्रेमाने 

जिंकू . 


तो गोरा बन 
पाहातोय. 


एक क्रांतिकारक ! 


त्यांच्यामुळे आम्ही 
ताठ मानेने जगतोय . 


थोर माणूस . 


फेब्रुवारी 1960 मध्ये एक नवी मोहीम | 


चार दिवसांनंतर गोऱ्या लोकांनीही 

आंदोलनात भाग घेतला. 


सुरू झाली . 


आम्ही काळ्या लोकांना 
जेवण वाढत नाही . 


नॉर्थ कॅरोलिनात 
आम्ही काळ्या 
लोकांना सेवा 
देत नाही. 


म्हणजे आम्ही 
इथून जेवण 
फक्त विकत 
घ्यायचं , खायचं 

नाही ! 


मग आम्ही 
काही न 
मागवता 
इथेच बसून 

राह. 


एका पत्रकाराने या धरणं आंदोलनाबद्दल लिहिले . मग दक्षिण 
भागात काळे - गोरे विद्यार्थी स्थानिक रेस्टॉरन्टमध्येच धरणं देऊन 

बसले. 


तुमची आंदोलनाची 
| पद्धत छानच! SCLC 
तुम्हाला मदत करेल. 


आम्ही स्वत: ला 
स्टुडंट नॉन 

व्हायोलंट 
कॉर्डिनेशन कमिटी 
SNCC म्हणवतो. 


मी काळ्या लोकांशी 
सहानुभूतीने वागतो. 


तुम्ही आम्हाला 
खरेदी तर करू 
देता. पण वर्णभेद 
बाळगता. आम्ही 

इथे काहीही 
खाणार नाही . 


SNCC चे कार्यकर्ता अमेरिकेत एका 
संपूर्ण पिढीचे रोल- मॉडल बनले . 


मे महिन्यात " मुक्त - यात्रा” आयोजित करण्यात आली. गोरे आणि काळे सोबतीने 
बसमधून दक्षिण भागात गेले. तिथे त्यांनी रेस्टॉरन्टमध्ये एकत्र जेवण केले . 


पोलीस फक्त 
बघत राहिले. 


एक जमाव 
येतोय . त्यांचाही 
बंदोबस्त करू . 


मॉन्टगोमेरीमध्ये डॉ . | आपल्याला 
किंग यांनी काही यश मिळेल. 
लोकांना " मुक्त - यात्रा " 
बद्दल सांगितले . 
गोऱ्यांनी हत्यारासह 
त्यांच्या चर्चला घेराव 
घातला आणि लोकांना 
बाहेर पडू दिले नाही . 


अलाबामामध्ये गोऱ्यांनी 
प्रवाशांवर हल्ला केला . 


अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट केनेडी यांनी 
गव्हर्नरना चर्चमध्ये अडकलेल्या लोकांना 

सुरक्षा पुरवण्याचा आदेश दिला. 


HIRI 


NAACP 


" मुक्त - यात्री” आपल्या मोहिमेत यशस्वी झाले . अमेरिकन सरकारने बस , 
ट्रेन , विश्रामगृहे यांसारख्या ठिक 

सारख्या ठिकाणी वर्णभेद बेकायदेशीर ठरवला . 
डॉ . किंग यांनी 

नवे कायदे 

करण्यासाठी 
आपल्या 

आंदोलन ! 
नेत्यांना एकत्रित 

कोर्टाची पायरी चढू. 
काम करण्याचे 
आवाहन केले . 


SNE 


CORE 


STUDENT 
NON - VIOLENT 
COORDINA 
CONAMIT 


CONGRESS 
RACIAL 
EQUALITY 
- 1942 


URBAN LEAGUE 
FOUNDED IN 1910 


आफ्रिकन 
अमेरिकन 
लोकांना 
शिक्षण 

आणि 
नोकऱ्या 
द्या . 


चांगल्या 
नोकऱ्या द्या . 


4 . बर्मिंगहॅम मोर्चे 
एप्रिल 1963 मध्ये डॉ . किंग यांनी अलाबामा राज्यातील बर्मिंगहॅम शहरात एक 
मोर्चा काढला. दक्षिणेतील या शहरात गोऱ्या लोकांनी आफ्रो- अमेरिकन लोकांवर 

खप अत्याचार केले होते . 
रेव्हरंड अबर्नथी 

ही माझी तेरावी 

तुम्ही सोबत 
आणि मी गड 

अटक ! 

असाल तर 
फ्रायडेच्या 

जेलमध्येही 
दिवशी मोर्चा 

आनंदाने 

राहीन . 
काढ़ . 


त्यांना परवानगीशिवाय मोर्चा 
काढल्याबद्दल अटक झाली . 


पण यावेळी डॉ . किंगना वेगळ्या कोठडीत ठेवले. ते ना कुणाशी फोनवर संवाद 
साधू शकत , ना कुणाला भेटू शकत. काही प्रोटेस्टंट , कॅथलिक आणि ज्यू 

" पाव्यांनी न्यूजपेपरला पत्र लिहिले की हा मोर्चा योग्य नाही . 


या शहाण्या लोकांना 
बर्मिंगहॅममधल्या काळ्या 

लोकांच्या दयनीय 
स्थितीबद्दल आठवण 
करून द्यायला हवी . 


डॉ .किंग यांनी 

" बर्मिंगहॅम 
जेलमधून लिहिलेली 
पत्रे ” खूप लोकप्रिय 

झाली. 


कोरेटा स्कॉट किंग | यातील एक फोन 
डॉ .किंगच्या अटकेने होता राष्ट्रपतींचा. 

खूप काळजीत FBI मार्टिनबद्दल 
पडल्या. त्यांनी 

माहिती मिळवतेय 
राष्ट्रपतींना फोन हे सांगणारा. 
करण्याचा प्रयत्न 
केला. मग त्यांनाच 
दोन महत्त्वाचे फोन 

आले. 


गायक हरी बेलाफोन्टला माटिनची । 
काळजी वाटत होती. त्याने मार्टिनसाठी 
पैसा गोळा केला. 

मार्टिनने 
आंदोलनावर 
स्वत: चा पैसा 
खर्च केलाय . 


कृपा करून 

तुमचा 
विरोध थोडा 
सौम्य करा . 


दसरा फोन होता , अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट केनेडींचा . डॉ . 
किंगच्या सुटकेची बातमी देणारा. 

गव्हर्नर वॉलेस , कोर्ट 
सर , काळे लोक गेली 

तुम्हाला आदेश 
300 वर्षे मक्तीची वाट 

देतय की गोऱ्यांच्या 
पाहात आहेत . 

शाळेत आफ्रो 
अमेरिकन मुलांना 
प्रवेश द्यावा . 


कदापी नाही. 

मी 
वर्णभेदाचा 
पुरस्कार 
करतो . 


जेलमध्ये डॉ . किंगने ठरवले की बर्मिंगहॅममधील काळ्या लोकांना चांगल्या 
सोयी- सवलती मिळण्यासाठी मुलांनाही आंदोलनात सहभागी करायचे. 

काय हिम्मत 
मुलांच्या एका 

आहे यांची! 
समहाला त्यांनी 

गोऱ्यांच्या 
लायब्ररीत पाठवले. 


IFARWHITES ANESS 


मला तुमचा अभिमान 
वाटतो. त्यांनी शाळेचं 

गेट बंद केलं तरी 
त्यावर चढून , उडी 
मारून तुम्ही आत 


गेलात . 


सुमारे एक हजार मुले चर्चमध्ये जमा झाली . बाहेर पोलिसांचा पहारा होता. मले 
लहान - लहान गट करून तिथून निघाली . दुसऱ्या कुठल्या तरी ठिकाणी पुन्हाँ 

जमायचे असे त्यांनी ठरवले . 


आता पोलीस 
त्यांना पकडू 
शकणार नाहीत. 


पण जेव्हा मुले तिथे पोहोचली 
तेव्हा पोलिसांनी त्यांना अटक 

केली. 


पुढच्याच दिवशी क्रूर पोलीस कमिशनर 
" बुल” कॉनरच्या आदेशाचे पालन झाले. 


तुझं वय काय? 


सात वर्षे. 


मुले चर्चमधून निघाली तेव्हा त्यांच्यावर 
फायरमनच्या पाईपमधून पाण्याचा 
फवारा सोडला . त्यांच्यावर कुत्रेही 

सोडले . 


“बल ” कॉनरला 

ऑफ्रो - अमेरिकन 
लोकांची घृणा वाटे. 


बघा , ते अरे देवा ! हे सगळं 
आपल्या मुलांशी | अमेरिकेत होतंय ! 
कसे वागतायत ? खरं वाटत नाही! 


आपली हत्यारे 
उचला आणि 
घरी परत जा . 
मुलांना हिंसेची 
गरज नाही . 


एक मोठी दंगल होण्याचे टळले . 


अमेरिकेतील लोकांना हे बघून 

मोठा धक्का बसला . 


आफ्रो - अमेरिकन लोकांनी गोऱ्यांच्या 
21 चर्चमध्ये प्रार्थना करण्याचा 
प्रयत्न केला. 

इथे फक्त 
_ आम्हीसुद्धा 

गोरेच प्रार्थना 
ख्रिश्चन आहोत ! 

करू शकतात. 


| पोलिसांनी त्यांच्यावर पाणी फेकले . 
रेव्हरंड बिलपसने लोकांना गुडघ्यावर 
। बसून प्रार्थना म्हणण्यास सांगितले. 

पाणी मारा! 


फक्त चार चर्चने आफ्रो- अमेरिकन 

लोकांना आत प्रवेश दिला . 


पण फायरमनने पाईपमधून पाणी 
मारण्यास नकार दिला. पोलिसांनी 
लोकांवर कत्रे सोडण्याचे नाकारले . 


राष्ट्रपती 
केनेडीच्या 
मंत्रिमंडळाने 
बर्मिंगहॅमच्या 
व्यापाऱ्यांना 

शांतता 
राखण्याची 
विनंती केली. 


शहरातील 
व्यापाऱ्यांसोबत 
आम्ही एक करार 
केलाय . त्यामुळे 
काळ्या लोकांच्या 
नोकरीचा प्रश्न सुटेल. 


जोवर सर्व नागरिकांना 
समान हक्क मिळत नाहीत 
तोवर आपलं राष्ट्र खऱ्या 
अर्थाने मुक्त होणार नाही . 


11 जून 1963 
रोजी राष्ट्रपती जॉन 

केनेडी 
टेलिव्हिजनवर आले. 

ते अमेरिकन 
लोकांशी नागरी 
हक्कांविषयी बोलले. 


बर्मिंगहॅमच्या 5 . माझं एक स्वप्न आहे । 
आंदोलनातून 
स्फूर्ती घेऊन 

ए. फिलिप 
अमेरिकेतील 

रॅण्डॉल्फ या रेल्वे 
800 शहरांमध्ये 

हमालांच्या प्रमुखाने 
मोर्चे निघाले. NICK 

| काळ्या लोकांची 
मीटिंग बोलावली. 


याचा हक्क 


VE 


मध्ये 


VETET 


We 
are limited Status CITIZENS 

WEWANT TOTANGEET 


मला वॉशिंग्टनमध्ये एक शांती- यात्रा 
काढायचीय . यामुळे काँग्रेसला काळ्या 

लोकांची एकजूट दिसेल . 


VOTERA 


28 ऑगस्ट 1963 
रोजी वॉशिंग्टनमध्ये 
शांती- यात्रा काढण्यात 

आली. 
त्यात संपूर्ण 
अमेरिकेतून सुमारे 
अडीच लाख लोक 
सामील झाले. त्यात 
गोरे लोकही होते 


हा एक अविस्मरणीय क्षण होता . 

यावेळी 
रेव्हरंड मार्टिन ल्यूथर किंगने 
केलेले शेवटचे भाषण लोक कधीही 

विसरू शकले नाहीत . 
माझं एक स्वप्न आहे 

की एक दिवस 
जॉर्जियाच्या लाल 
टेकड्यांवर पूर्वीच्या 
गलामांची मलं आणि त्या | 
गुलामांच्या मालकांची मुलं 
गुण्यागोविंदाने एकत्र 

खेळतील . 


आंदोलनामुळे बदल घडत होते . काही रेस्टॉरन्टमध्ये वर्णभेद पाळणे 

. काही आफ्रो- अमेरिकन लोकांना चांगल्या नोकऱ्याही 

मिळाल्या . पण बराच रक्तपातही झाला . 
सप्टेंबरमध्ये बर्मिंगहॅममध्ये कणीतरी 

| 022 नोव्हेंबर 1963 रोजी राष्ट्रपती 
आफ्रो - अमेरिकन चर्चवर बाँब टाकले . 

केनेडींची हत्या झाली. 
त्यात चार काळी मुले मारली गेली . 

मीसुद्धा असाच 

मरणार . 


जानेवारी 1964 
मध्ये डॉ . किंगना 
टाइम मासिकाने 
"मॅन और द इयर " 

घोषित केले . 


जुलै 1964 मध्ये | हे पेन डॉ . किंग 
राष्ट्रपती लिंडन 

यांना समर्पित! 
जॉन्सन यांनी 

अमेरिकन 
काँग्रेसमार्फत सिव्हिल 
राइट्स बील ( नागरी 
हक्क कायदा ) संमत 

करून घेतला. 


TINE 


मक्ति आंदोलनाला 
मिळालेली ही 
श्रद्धांजली आहे . 


ऑक्टोबर 1964 मध्ये नॉर्वेच्या नोबेल 
समितीने डॉ . किंग यांना शांततेचा 
नोबेल पुरस्कार प्रदान केला.. 


डॉ . किंग आणि त्यांचे कुटुंबीय नॉर्वेला 
| गेले . वयाच्या 35 व्या वर्षी हा पुरस्कार 
मिळवणारे ते सर्वात तरूण व्यक्ती होते . 


किंग कुटंबीय 
अमेरिकेसोबत 

साऱ्या 
विश्वाच्याच 
इतिहासात 
अमर झाले . 


अलाबामातील सेल्मा येथे शेरीफ जिम मार्च 1965 मध्ये डॉ . किंगने आपल्या 
क्लार्क अजूनही आफ्रो - अमेरिकनांबाबत | लोकांना वोटिंगचा हक्क मिळण्यासाठी 
भेदभाव ठेवू पाहात होते . 

सेल्मा ते माँन्टगोमेरी असा पाच 

दिवसांचा मोर्चा काढला . 
आम्ही वोट 

वीस हजार मोर्चात काही 
देण्यासाठी 

लोकांचा मोर्चा! 
आलोय . 

प्रसिद्ध गोऱ्या 
व्यक्तिसुद्धा 
आहेत. 


आलात तसे परत 

जा . 


राष्ट्रपती जॉन्सनने 

काँग्रेसला 
वोटिंगच्या 
हक्काचा कायदा 
संमत करण्याचे 
आवाहन केले . 


आफ्रिकन - अमेरिकन 
लोकांना न्याय द्यायला 

हवा. देशातल्या 
प्रत्येकालाच वोटिंगचा 
हक्क असला पाहिजे. 


गव्हर्नर वॉलेसने डॉ . किंगचे एक 

भाषण ऐकले . 


1965 साली राष्ट्रपती जॉन्सनने वोटिंग 

राइट्स अॅक्ट वर सही केली. 


गोऱ्यांनी 
आमच्यावर 
लाठीहल्ला केला 

तर आम्ही ते 
कॅमेऱ्याने शूट करू , 
टिव्हीवर दाखवू . 


आता प्रत्येक प्रौढ 
आजचा दिवस 

काळ्या व्यक्तीला 
| मुक्ती आणि वोटिंगचा हक्क आहे . 
आनदाचा! कोणतेही राज्य त्यांना 

अडवू शकत नाही. 


मेयर डॅली, चतुर 
राजकारणी होते . 


1966 मध्ये डॉ . किंग 
शिकागोला गेले. तिथे 
आफ्रो - अमेरिकन लोक 
किती वाईट अवस्थेत 
राहातात हे त्यांनी पाहिले. 


डॉ . किंग नाग 
लढण्यात आप 
देत . तरीही अन 
अमेरिकन लो 

अज्ञानी 


| घरभाडं खूप जास्त 

आहे . 


मला येथे दंगा वगैरे 
नकोय . असा कायदा 
करू की ज्यामुळे 
काळे लोक त्यांना 
पाहिजे तिथे राह 

शकतील . 


उन्हाळ्यात पुन 


उंदीर खूप 
झालेत . मुलांना 
चावतात ते ! 


लुटमार 


डॉ . किंगने 
व्हिएतनाम 
युद्धाविरुद्ध आवाज 
उठवला. यामुळे 
राष्ट्रपती जॉन्सन 
नाराज झाले . 


नागरी हक्क आणि 

शांतता आंदोलन 
एकाचवेळी सुरू राह 

शकत नाही. 


कांग्रेस, काळ्या 
लोकांचे जीवनमान 
सुधारू शकली नाही . 


डॉ . 


वॉशिंग्टनमध्ये गरिबी 
निर्मूलनाचा एक मोर्चा काढू. 
यात अमेरिकन आदिवासी , 
मेक्सिकन, गरीब गोरे लोक 

यांनाही सामील करू. 


तयारी 
तेव्हा 
राज्या 
शहरात 


वयाच्या एकोणचाळीसाव्या वर्षी डॉ . किंग थकून गेले होते. ते दर 
महिन्याला सुमारे दहा हजार मैल प्रवास करत , ठिकठिकाणी भाषणे 

देत , मोऱ्यांचे नेतत्व करत. पण ते हिसेच्या विरुद्ध होते . 
मेम्फिसमध्ये मुसळधार पावसामुळे 4 एप्रिल 1968 रोजी जेम्स अर्ल रे 
सफाई कामगार कामावर गेले नाहीत . याने गोळी मारून डॉ . किंगची हत्या 
पण गोरे कामगार सोडून बाकी 

केली. 
साऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. 


इथे काळ्या 
लोकांना वेगळा 
न्याय आहे . 


ठीकाय , मी याचा 
विरोध करेन. 


कोरेटा स्कॉट किंग धीराने आपल्या 
मुलांना म्हणाली, " तुमच्या पित्याची 
हत्या झाली असली तरी त्यांचे 
विचार मात्र जिवंत राहातील . " 


संपूर्ण जगाने डॉ. किंग 
यांच्या मृत्यूवर शोक 
व्यक्त केला. दोन लाख 
लोकांनी एक भव्य मोर्चा 
काढला आणि “ व्ही शाल 

ओव्हरकम्” हे 
स्वातंत्र्यगीत गायले . 


त्यांचे दफन केले त्या जागी 
गुलामीच्या एका जुन्या गीताचे 
शब्द कोरलेयत: " मुक्त झालो 
अखेरी , मी मुक्त झालो अखेरी , 
देवा तुझे शतश: आभार , मी मुक्त 

झालो अखेरी." 


सावकाश पण ठामपणे डॉ . 

मार्टिन ल्यूथर किंगने 
आपल्या लोकांना मुक्तीचा 
मार्ग दाखवला . आपल्या 

आंदोलनातून त्यांनी 
अमेरिकन लोकांच्या 
मनाला साद घातली. 
साऱ्या जगाला सोबत 
घेऊन त्यांनी आपले 
स्वप्न साकार केले . 


समाप्त 


